वाचा : 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन 
कार्यक्रमांतर्गत 223 अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णाळय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २६ ऑक्टोबर, २०२३ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२००७/११७/प्र.क्र.१९/सेवा-१, 
दि.०६.०८.२००७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्षनिका/अस्थायी पदे २०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य- 
५, दि.२१.०४.२०११ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्षनिका/अस्थायी पदे 
२०१०/प्र.क्र.३०५/आरोग्य-५, दि.०९.०६.२०११ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२)/आ-३, 
दि.२३.०५.२०१८ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका/अपदे-२०१८/प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-५, 
दिनांक २६.०४.२०२३ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व दि. 
०६.०९.२०२२ 

संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे-१ यांचे पत्र क्र.ससंआसे/सहसंचालक आ से राष्ट्रीय कुष्ठरोग 
निर्मुलन/२२३/अस्थायी पदे/कक्ष-५२ ब/न.क्र.१९८/११९२१/२३ दि.२९.०८.२०२३ 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १०५४ पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 


निर्माण करण्यात आली असून त्यापैकी ३८४ पदे अस्थायी ठेवण्यात आली. या ३८४ अस्थायी पदांपैकी 
संदर्भाकित क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये ८०% प्रमाणे १७७ अस्थायी पदे स्थायी करण्यात आली 
आहेत. उर्वरित २०७ अस्थायी पदांचा संदर्भाकित क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या 
आस्थापनेच्या आढाव्यात समावेश आहे. संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक संचालक आरोग्य 
सेवा, पालघर येथील कार्यालयातील १६ अस्थायी पदे निर्माण केलेली आहेत. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत एकूण २२३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत संदर्भाकित 
क्र.५ च्या शासन निर्णयानुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच सदर २२३ पदांमध्ये डॉ. बंदोरवाला 
लेप्रसी हॉस्पिटल, कोंढवा, पुणे येथील पदांचा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


२. राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २२३ अस्थायी कार्यरत पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य 
विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देत असल्याने या पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २२३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३-२४ 
साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(१ (०१०)- कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी पथके व रुग्णालय 
सांकेतांक (२२१० ०६६५) (योजनेतर) 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व दि. 
०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२६११२१५२७६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SUNIL HARIDAS 


DHENGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae009 
36c4a3290c1 bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C1AEEC16697909C94B 


DHENGALE sssurasi 
(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/अपदे /प्र.क्र.२३५/आरोग्य-५ 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे-६. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

९. प्रशासक, डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे. 
१०.सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सर्व (कुष्ठरोग). 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१२.वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.अवर सचिव, (सेवा २/३/५ व अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


i Hook 7S 
७००८ 
ook ibe} '१- 
oompot—wommns : ES ४४७२1७२ ७टोळेळे तरर Apa & 11229 phe ७७९) bein | 2 


ह ६८०८/ fll 1:1219/0१2'$' ४/?30०2 २७७/१५ ६] bis bine} 122 ‘Lieb 1८1312 ५०५]॥०७॥> 12०2) शि 


( ( 


( >2€७७) (७३३० ०१८८) 


ge 
pilin® b ५८७ 1912109122) Ise (०३०) (3०) 
BRE - 302 


(८-७९४) ४७/>६०४४>॥॥५/०३-५/ 


८-७/२७४%४॥६/> 012 tts 


(hole) ॥२०॥>७४/४)००३)-१३७४) /॥७५३५/ 
/१९४॥॥८/>७॥७> />1/22७३/>02७ ‘ph 
Hook’ rs wl 


